केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील 
केंद्र feared रू.६३९.०० लक्ष व राज्य 
हिऱूऱ्यापोटी रु.४२६.०० लक्ष अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१३९/२०१८-१९-]१॥-॥॥-81०8/१०, दिनांक १८ 
डिसेंबर, २०१८. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-॥१॥-॥॥-॥8॥०७/१, दिनांक २४ 
डिसेंबर, २०१८. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-|९॥-॥॥-॥8॥०७/४, दिनांक २४ 
डिसेंबर, २०१८. 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-]॥॥-॥/॥-॥8॥०७/५, दिनांक २४ 
डिसेंबर, २०१८. 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७.२७०१७/१७/२०१८-१९-॥॥-॥॥-१8॥०86/१, दिनांक २२ 
जानेवारी, २०१९. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/ प्र.क्र.३४६/ 
आरोग्य-७, दिनांक ३० जुले, २०१८. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/ 
आरोग्य-७, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/ प्र.क्र.३४६/ 
आरोग्य-७, दिनांक ७ जानेवारी, २०१९. 
१० सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/ प्र.क्र.३४६/ 
आरोग्य-७, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१९. 
११) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे पत्र क्र.राआसोम/एफएमजी/ कें. 
रा. हि./८४९४२-९४९/२०१८-१९, दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८. 


Tae) 
~ 


iS 


> 


2 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/आरोग्य-७ 


१२) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे पत्र क्र.राआसोम/एफएमजी/कें. 
रा. हि./९२०१६-२३/२०१८-१९, दिनांक ४ जानेवारी, २०१९. 

१३) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे पत्र क्र.राआसोम/एफएमजी//'कें. 
रा. हि./१०७४०४-४११/२०१८-१९, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा 


उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive & child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीसाठी (General) ६०% केंद्र हिस्सा त्यास PAST ४०% राज्य हिछ्याचे अनुदान राज्य 


आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-४ मधील तरतुदीनूसार याबाबत 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीसाठी (General) ha शासनाचा ६० टक्के केंद्र हिस्सा याकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक 


वर्षात रु.११३१८४.३६ लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली आहे आणि राज्य शासनाचा ४० 


टक्के हिस्सा याकरिता मूळ तरतूद रु.५३०००.०० लक्ष आणि पुरवणी मागणीद्वारे रु.१८१३३.९५ 


लक्ष अशी एकूण रु.७११३३.९५ लक्ष इतकी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली आहे. सदर 


कार्यक्रमाकरीता चौथ्या हफ्त्यापोटी केंद्र हिस्सा रु.६३९.०० व राज्य हिस्सा रु.४२६.०० लक्ष इतका 


निधी राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. सदर कार्यक्रमाकरीता सन २०१८- 


१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/आरोग्य-७ 


(रु. लाखात) 

अ. | शासननिर्णय | केंद्रहिस्सा वितरीत | राज्य हिस्सा मूळ तरतूद | वितरीत 
क्र. दिनांक मूळ तरतूद केंद्र हिस्सा| + पुरवणी मागणी राज्य हिस्सा 
ca 30 जुले, २०१८ ११३१८४.३६ | ३९२९४.०० ५३०००.००-- | २६१९६.०० 
२ | २८ सप्टेंबर, २०१८ ७००३.०० १८१३३.९५ |  ४६६८.६७ 
३ | ७ जानेवारी, २०१९ २७८११०७ १८८१.३४ 
8 | 8 फेब्रुवारी, २०१९ 30§0,00 २०४०.०० 
एकूण ५२१७९.०० ३४७८६.०१ 


२. सदरहू योजने अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी 
(General) HS शासनाचा हफ्ता रु.६३९.०० लक्ष (रुपये सहा कोटी एकोणचाळीस लक्ष फक्त) 
इतकी रक्‍कम ६०% केंद्र हिस्सा म्हणून तर त्यास समरुप ४०% म्हणजेच रु.४२६.०० लक्ष (रुपये 
चार कोटी सव्वीस लक्ष फक्त) इतका राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 

3; उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

टी सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय ६०% केंद्र 
हिऱऱ्यापोटी ४०% राज्य हिवऱ्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१८-१९ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र/राज्य हिस्सा (रु.लाखात) 
अ. अर्थ संकल्पिय | मागणी रक्‍कम 
7 तपशिल च कंद्र राज्य 
क्र लेखाशिर्ष | (मुळ व पुरक) | (केंद्र ६०%/ राज्य 
तरतुद हिस्सा ४०%) 
आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, सर्वसाधारण योजना 
; (०१)(१८) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य | 2290F AY | ११३१८४.३६ er 
अभियान (६० टक्के केंद्र हिस्सा) 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/आरोग्य-७ 


आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, सर्वसाधारण योजना 
2 | (09)(94) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान | २२१०५२४६ | ७११३३.९५ ४२६.०० 
(so tah राज्य हिस्सा) ३१,सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) 


५. वित्त विभागाच्या दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टामधील अनु.क्र.८ मधील मुद्दा 


क्र.१ ते १० मधीळ अटींची व शार्तीची पुर्तता होत असल्याचे संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 


यांनी प्रस्तावासह सादर केलेल्या प्रमाणपत्राप्रमाणे प्रमाणित केले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या 


निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या ळेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले 


नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा 


होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. 


सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरिळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 


खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येणार आहे असे संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांनी प्रमाणित केले आहे. 


६. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


७. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०८/अर्थोपाय, दिनांक 
०२ मार्च, २०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०६१८/प्र.क्र.३४६/आरोग्य-७ 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 201903151228446617 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
N | | F H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e 
5abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 
M A D H U KA R HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 

serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e5 
5772eb9527cde52579d6523580dfc4d1783, 


ou=PHD MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 
FALAKE oo 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


